अभियांत्रिकी पदवीधारक, पदवीकाधारक 
व अभियांत्रिकी अर्हतारहित सहायक मोटार 
वाहन निरिक्षक व मोटार वाहन निरिक्षक 
यांना राजपत्रित दर्जा देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी- १२०८/प्र.क्र. १७२/परि-४, (2) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २००८. 


प्रस्तावना = शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पदवीधर कनिष्ठ अभियंत्याना तसेच यापुढे 
शासनसेवेत कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदावर भरती होणा-या पदवीधारकांना राजपत्रित अधिका-यांचा दर्जा 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता त्याचप्रमाणे निर्धारीत Gar काळ, शर्ती पूर्ण करणा-या 
पदवीकाधारक व अर्हतारहित कनिष्ठ अभियंत्यांनासुध्दा राजपत्रित दर्जा देण्याबाबत शासन निर्णय 
पाटबंधारे विभाग (आताचा जलसंपदा विभाग) दिनांक १६ एप्रिल, १९८४ अन्वये पदवीधर व अन्य 
कनिष्ठ अभियंत्यांना राजपत्रित दर्जा देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला. याच आधारावर 
शासनाकडील इतर विभागातील अभियांत्रिकी अर्हता धारण केलेल्या अधिकाऱ्यांना देखील सुधारीत 
उच्च वेतनश्रेणी ब राजपत्रित दर्जा वेळोवेळी शासनाने प्रदान केला. मात्र मोटार वाहन विभागातील 
समान शैक्षणिक अर्हता असलेल्या आणि धारण केलेल्या विविध पदावरील अभियांत्रिकी व तत्सम 
अर्हता धारण केलेल्या अधिका-यांना वरील शासन निर्णयाप्रमाणे वेतनश्रेणी ब दर्जा अद्याप बहाल केलेला 
नव्हता. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेवून मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक व मोटार 
वाहन निरीक्षक यांना वेतनश्रेणी ब राजपत्रीत दर्जा लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 

शासन निर्णय :- मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक व मोटार वाहन 
निरीक्षक यांना राजपत्रीत दर्जा लागू करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता. त्यावर 
मंत्रीमंडळाने दि.५/११/२००८ रोजी झालेल्या बैठकोत सविस्तर चर्चेअंती जलसंपदा विभागातील 
अभियांत्रिको अधिकाऱ्याप्रमाणे मोटार वाहन विभागातील अभियांत्रिकी ब तत्सम अर्हता असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना राजपत्रित दर्जा लागू करण्यास मान्यता दिली. मोटार वाहन विभागात पदवीधारक, 


H:/G.R. - 1 


पदवीकाधारक a अभियांत्रिकी अर्हतारहित सहायक मोटार वाहन निरीक्षक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झाल्यानंतर त्यांना रु.५५००-१७५-९००० अशी वेतन श्रेणी 
दि.१ डिसेंबर, २००८ पासून लागू करण्यास व विशिष्ट सेवा काळ पूर्ण केलेल्या सहायक मोटार वाहन 
निरिक्षकांना राजपत्रित दर्जा देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

र. खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आवश्यक सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या सहायक मोटार 
वाहन निरिक्षकास राजपत्रित दर्जा देवून त्यांना सहायक मोटार वाहन निरिक्षक (वरीष्ठ श्रेणी) असे 
संबोधण्यात यावे व त्यांना रु. ६५००-२००-१०५०० अशी वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी. 


सहायक मोटार वाहन निरिक्षकांची वर्गवारी | राजपत्रित दर्जा मिळण्यास आवश्यक 
सेवाकाळ 


SST 
ब) ३ वर्षाची पदविका धारण केलेले 
७ वषे 


क) २ वर्षांची पदविका किंबा तत्सम 
पदविका धारण केलेले 


ड) अर्हतारहित सहायक मोटार वाहन निरिक्षक 


३. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदास वरीलप्रमाणे राजपत्रित दर्जा 'गट-ब' देण्यात 


आल्याने मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गास सुध्दा राजपत्रित दर्जा 'गट-अ (कनिष्ठ स्तर) ' देण्यात येत 
आहे. 


डॅ. सदर आदेशानुसार सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ब मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या सेवा 
प्रवेश नियमात यथावकाश दुरुस्ती करण्यात येईल व सुधारीत सेवा प्रवेश नियम महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेनंतर राजपत्रात अधिसूचित्त करण्यात येतील. उपरोक्‍त सुधारणा या महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


हे आदेश वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.- प्र.क्र.३५१/ व्यय-८, दि.३/१०/२००८ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
सेकेतांक क्र. ९००९१११५१० ५००9१ 009 असा आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ळे 7 rs nee : 
रमानाथ झा) 
शासनाचे प्रधान सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल, १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर , 
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई/सर्व मंत्रालयीन विभाग 


H:/GR. - 2 


H:/G.R. - 


पोलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोलिस आयुक्‍त बृहन्मुंबई 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी 

सर्व पोलिस आयुक्‍त/सर्व पोलिस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य 
*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

सर्व उप/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य. 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवडनस्ती (गृह विभाग /परि-४) 


